स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या 
दि.०२.०१.२०१६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अंतिम 
ज्येष्ठता सूची संदर्भातील दि.१५.०७.२०१७ 
रोजीच्या शुद्धीपत्रकात सुधारणा.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता २०१५/प्र.क्र.५८/आस्था-१, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ०५.११.२०१८ 


वाचा- १) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.ज्येष्ठता २०१५/प्र.क्र.५८/आस्था-१, 
दि.०२.०१.२०१६. 
२) शासन शुद्धीपत्रक क्र. सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.ज्येष्ठता २०१५/प्र.क्र.५८/आस्था-१, 
दि.१५.०७.२०१७. 


शुद्धीपत्रक- 

संदर्भाधीन १ येथील शासन परिपत्रक दि.०२.०१.२०१६ अन्वये स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
संवर्गाची दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१४ या कालावधीतील अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात 
आली आहे. सदर परिपत्रकान्वये ज्येष्ठता सूचीतील समावेञानाबाबतचे नियमाधीन निकष स्पष्ट 
करण्यात आले आहेत. TIAA सदर ज्येष्ठता YA अनुषंगाने प्राप्त आक्षेप / निवेदने यांचे अवलोकन 
करुन दि.१५.०७.२०१७ रोजी शासन शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. 
२. तथापि, सदर शासन शुद्धीपत्रकाचे अवळोकन केळे असता, सदर शुद्धीपत्रकामध्ये काही त्रुटी 
असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 

दि.१५.०७.२०१७ रोजीच्या BRAGA अनु.क्र.०६ येथील श्री.जी.जी.म्हात्रे यांना अ.क्र. 
२२००-अ या ज्येष्ठता क्रमांकावरती स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांच्या ज्येष्ठता सूचीमध्ये नव्याने 
समाविष्ट करण्यात आले आहे. तसेच अ.क्र.६६ येथील श्री.ए.के.आवारे यांनाही अ.क्र. २२००-अ या 
ज्येष्ठता क्रमांकावरती स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांच्या ज्येष्ठता सूचीमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात 
आले आहे. म्हणजेच दोन स्था.अ.स. यांना एकच ज्येष्ठतेचा अनुक्रमांक देण्यात आला आहे. यानुषंगाने 
सदर दोन्ही स्था.अ.सहायकांच्या वैयक्तिक व सेवाविषयक तपश्ीलाचे अवलोकन करण्यात आले 
असता, सदर स्था.अ.सहायकांना त्यांचे स्थापत्य अभियांत्रिकी पदावर GAMA करण्यात आलेल्या 
दिनांकानुसार ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक देण्यात आलेला आहे. श्री.जी.जी.म्हात्रे यांचे दि.२८.०६.२०११ 
रोजी स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक पदावर समावेशन करण्यात आले आहे. श्री. ए.के. आवारे यांचे 
दि.०१.०६.२०११ रोजी स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक पदावर समावेशन करण्यात आळे आहे. सबब, 
समावेडानाच्या दिनांकानुसार श्री. आवारे हे श्री. म्हात्रे यांना ज्येष्ठ असल्याने श्री. आवारे व श्री.म्हात्रे यांना 
अनुक्रमे २२००-अ व २२००-ब असा ज्येष्ठतेचा अनुक्रमांक देण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०१५/प्र.क्र.५८/आस्था-१ 


2. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८११०५१३५५४६५४१८ असा आहे. सदरहू 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहेत. 


४. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Vikram NiVrUtti sect, 
-68e604684d5ae3908b43f3994a5d621ae7 
व 
Dhamal 


67774213 1dbe7e69348F436, 
a mber=10d36944a4b86eab5 16b1b7018370 
9c! Ocfdf5a5275Sadfef5 1ed380b836, 


(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) सर्व मुख्य अभियंते (स्था), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य 
२) सर्व अधीक्षक अभियंते (स्था), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य 
- यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहू शासन परिपत्रक आपल्या अधिपत्याखालील सर्व 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावे. 
३) प्रधान सचिव, सा.बां.वि, मंत्रालय, मुंबई. 
४) कक्ष अधिकारी, आस्था-३, सेवा-३ व संगणक कक्ष, सा.बां.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
५) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


